श्री.रवि भारत पवार, सहायक कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) यांच्या ज्येष्ठता दिनांकाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सकाज्ये २०२२/प्र.क्र.३३/आ (संनि) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जुलै २०२२ 


वाचा :- १ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०१६/(४८/१६)/आ(संनि), 

दिनांक २७.०६.२०१६ 

२) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : सकाज्ये २०१६/(२६/१६)/आ(संनि), 
दिनांक २८.०९.२०१६ 

३) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : सकाअज्ये २०१६/(३२/१६)/आ(संनि), 
दिनांक २७.१०.२०१६ 

8) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : सकाज्ये २०१७/(५४/१७/आ(संनि), 
दिनांक १५.११.२०१७ 

५ जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : सकाज्ये २०१८/(१२/१८)/आ(संनि), 
दिनांक ०४.०५.२०१८ 

६ जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : सकाज्ये २०१९/प्र.क्र.१७/आ(संनि), 
दिनांक १५.०३.२०१९ 

७ जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : सकाज्ये २०२०/प्र.क्र.२२/आ(संनि), 
दिनांक ०३.०२.२०२० 


शासन परिपत्रक 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २००७ मधून अनुसूचित 


जमाती या प्रवर्गातून शिफारस केलेल्या श्री.योगेश वासुदेव बावीस्कर यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित जात 


पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्याने त्यांचे जागी नियुक्ती देण्यासंदर्भात श्री.रवि भारत पवार यांनी महाराष्ट्र 


प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र.9२५/२०१५ वर 


मा.न्यायाधिकरणाने दिलेल्या न्याय निर्णयानुसार आयोगाने श्री.रवि भारत पवार यांची विभागातील सहायक 


कार्यकारी अभियंता या पदावर दिनांक २०.४.२०१६ च्या पत्रान्वये शिफारस केली असून, संदर्भाधिन शासन 


निर्णय क्रमांक १ अन्वये श्री.रवि भारत पवार यांना विभागातील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पदावर 


नियुक्ती देण्यात आली व ते दिनांक ०८.०७.२०१६ रोजी सदरहू पदावर रुजू झाले आहेत. 


२. श्री.रवि भारत पवार यांच्या शिफारस पत्रामध्ये आयोगाने त्यांची ज्येष्ठता प्रतिक्षा यादीतील शिफारस 


केलेल्या उमेदवारांच्या यादीतील ]होवटच्या उमेदवारानंतर निश्चित होईल. तथापि, त्यांच्या ज्येष्ठतेबाबत 


शासनानेच निर्णय घ्यावा अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार संदर्भाधिन शासन परिपत्रक क्रमांक २ अन्वये 


श्री.रवि भारत पवार, सहायक कार्यकारी अभियंता यांना दिनांक १३.०२.२०१२ हा ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात 


आला होता. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सकाज्ये २०२२/प्र.क्र.३३/आ (संनि) 


३. श्री.रवि भारत पवार यांनी सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील ज्येष्ठता दिनांकाप्रमाणे 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात त्यांना मानीव दिनांक देण्याबाबतच्या केलेल्या विनंतीवर सामान्य 


प्रशासन विभागाने त्यांना सहायक कार्यकारी अभियंता या पदाचा दिनांक १३.०२.२०१२ हा ज्येष्ठतेचा दिनांक 


म्हणून प्रदान करण्याबाबतच्या विभागाच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन होणे आवश्‍यक ठरते असे अभिप्राय दिले 


आहेत. 


४. श्री.रवि भारत पवार, सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांची ज्येष्ठता कोणत्या दिनांकास 


निश्चित होईल याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे मार्गदर्शन अपेक्षिले असता, महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(ज्येष्ठतेचे विनियम) नियमावली, १९८२ मधील नियम ४(२)(अ) आणि ५(२) नुसार त्यांची सहायक कार्यकारी 


अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील ज्येष्ठता त्यांच्या उक्त पदावरील रुजू दिनांकानुसार निश्चित होईल असे 


अभिप्राय दिले आहेत. 


५. उक्त वस्तुस्थिती पहाता, संदर्भाधिन शासन परिपत्रक क्रमांक २ अन्वये श्री.रवि भारत पवार, सहायक 


कार्यकारी अभियंता यांना दिनांक १३.०२.२०१२ हा ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात आला असल्याबाबतची नोंद 


याद्वारे रद्द करण्यात येत असून, त्यांना दिनांक ८.७.२०१६ हा सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पदाचा 


ज्येष्ठता दिनांक देण्यात येत आहे. त्यानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ३ ते ७ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 


करण्यात आलेल्या दिनांक १ जानेवारी रोजीच्या सन २०१६ ते २०२० या कालावधीतील सहायक कार्यकारी 


अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमधील श्री.रवि भारत पवार यांच्या ज्येष्ठता क्रमामध्ये 


खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांचे नांव : श्री.रवि भारत पवार 


सुधारित ज्येष्ठता दिनांक : ०८.०७.२०१६ 


येष्ठता सूची वर्ष | अनुक्रमांक अभिप्राय/ 

२०१६ २ नोंद वगळण्यात येत आहे. 

२०१७ १ नोंद वगळण्यात येऊन सुधारित नोंद अनुक्रमांक १०९ येथील श्री.नरेंद्र 
रमेश घार्गे यांच्यानंतर अनुक्रमांक ११० येथे घेण्यात येत आहे. 

२०१८ १ नोंद वगळण्यात येऊन सुधारित नोंद अनुक्रमांक १०९ येथील श्री.नरेंद्र 
रमेश घार्गे यांच्यानंतर अनुक्रमांक ११० येथे घेण्यात येत आहे. 

२०१९ १ नोंद वगळण्यात येऊन सुधारित नोंद अनुक्रमांक १०९ येथील श्री.नरेंद्र 
रमेश घार्गे यांच्यानंतर अनुक्रमांक ११० येथे घेण्यात येत आहे. 

२०२० १ नोंद वगळण्यात येऊन सुधारित नोंद अनुक्रमांक १०९ येथील श्री.नरेंद्र 
रमेश घार्गे यांच्यानंतर अनुक्रमांक ११० येथे घेण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीनुसार व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्रमांक : ५६६/का.१२, दिनांक २३.०५.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सकाज्ये २०२२/प्र.क्र.३३/आ (संनि) 


9. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥७0/०७9॥॥॥9.9०५७.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०७२९१५२९०२०९२७ असा आहे. तसेच सदरचे 


शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध 


करण्यात आले आहे. संबंधितांनी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेवून आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


BAPUSAHEB R 
SONAWANE = 
(बापूसाहेब रा. सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.रवि भारत पवार, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग. 
प्रत, 
१ अमु.स.(जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि/समन्वय प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सर्व महासंचालक/कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
३) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
४) सर्व विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख, जलसंपदा विभाग. 
५ मा.मंत्री(जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
६ मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
७ सह सचिव (सेवा)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कक्ष अधिकारी (आ वर्ग-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


